आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जुले, २०२२. 


वाचा :- 
१. ara परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४२ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२ व दि. २४.०६.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांकरीता 
प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतीळ निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ७% मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चातर्गत आस्थापना विषयक बाब क्र. 
०२-मजुरी, ६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी 
व कर याकरीता माहे जुन, २०२२ पर्यंतच्या खर्चाकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या २१ % निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने माहे जुले, २०२२ करीता सदरील बाबींसाठी अतिरीक्त ७% निधी 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर वाढीव 
निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 

री विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


8, सदर are निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर 
योजना/ बाबींकरीता निधी आवश्‍यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सविस्तर व 
स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 

4. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२०१०४७४५४४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

Kl RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st 


’3ba59448c0926a91296205b9a874631831 


2 
al 
ps 129CC89SAC64CF186BB11E7252442 
ण, 
se 1 
49: 1100, cr 
PA\ 


(किरण कि 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २० जुलै, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
fa 2 3 1 a षु & 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
(०१)(०१)आदिवासी विकास मजुरी 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय ne : ae 
यंत्रणांचेबळकटीकरण ०६-दूरध्वनी, 
(कार्यक्रम खर्च) वीज बिल 
(२२२५१३९३) आगि पाग १०००० (goo आयुक्‍त, 
6 ae आदिवासी 
न्य विकास, 
= ६००० ४२० नाशिक 
१३- 
कार्यालयीन १२०००० ८४०० 
खर्च 
एकूण २२२५ १३९३ १३६००१ ९५२०.०७ 
(०२)(२४) अनुसूचित जमाती - 
प्रमाणपत्र तपासणी न a & 
(कार्यक्रम खर्च) - ०६-दूरध्वनी, 
२२२५४१२२ वीज बिल आयुक्त, 
आणि पाणी a as आदिवासी, 
२ देयक संशोधन व 
१०-कंत्राटी प्रशिक्षण संस्था, 
on ५०००० 3400 पुणे 
१३- 
कार्यालयीन ७७९६१ ५४५७.२७ 
खर्च 
एकूण २२२५ ४१२२ १३३८११ ९३६६.७७ 
(०१)(५९) आदिवासी -_ आयुक्त, 
: मुलांसाठी व मुलींसाठी Pe : १.७४. आदिवासी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २० जुलै, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
a २ ३ Fo ok 4 & 
शासकीय वसतीगृह ०६-दूरध्वनी, विकास, 
(कार्यक्रम खची वीज बिल नाशिक 
१४०००० ९८०० 
(२२२५०७२५) आणि पाणी 
देयक 
१%-कत्राटी ५००००० पु 
सेवा ; eae 
१३- 
कार्यालयीन ६०००० ४२०० 
खर्च 
एकूण २२२५ 0७२५ (900009 ४९०००.०७ 
(०१)(६०) आश्रमशाळा समुह | ०२-मजुरी १ ०.०७ 
(कार्यक्रम खर्च) ०६-दूरध्वनी, 
(२२२५७३४) वीज faa 
आणि पाणी अिरिणीर ae आयुक्त, 
र देयक आदिवासी 
१०-कंत्राटी विकास, 
सेवा ६००००० ४२००० नाशिक 
१३- 
कार्यालयीन १००००० ७००० 
खर्च 
एकूण २२२५ 0७३४ ७९०००१ ५५३००.०७ 
एकूण २२२५ १७५९८१४ १२३१८६.९८ 
KIRAN pole eet 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a874 


63f831a2beea0beScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB11E7 
2524420, 

ialNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255A5EB 


seri 
OAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2022.07.21 15:07:37 405'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


